RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीएस- १५१७/ ६६७/प्र . क्र . ३११ / २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १५०४/ 
३००१/ प्र. क्र . ६६ ( सी)/ ०५/ नवि-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये नंदुरबार शहरासाठी मूळ + वाढीव हद्दीची सुधारित विकास योजना भागश : मंजूर 
( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) असून दिनांक ५ मे २००७ पासून अमलात आलेली आहे व वगळलेल्या भागाची उक्त विकास 
योजना शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १५०७/ २६४१/ प्र.क्र . ८७/०८ / नवि - ९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये मंजूर 
असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी नंदुरबार नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे नंदुरबार न. भू. क्र . १८६४/१ - अ/ २ ही जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) 
“विद्यमान बगीचा ” ( यापुढे “ उक्त वापर ” असे संबोधले आहे)म्हणून दर्शविलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४४ , दिनांक ११ ऑगस्ट २००९ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागेचा उक्त वापर करण्याऐवजी “व्यापारी संकुल ” हा वापर करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे 
कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक ५ एप्रिल २०१० च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 


वि ( एच) ६८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन 
वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 
YCF 31fTqH PRH www .maharashtra . gov.in a daxicq 34646 31€ . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

Poly FOUT , 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 30th December 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1517 /667 /CR -311/ 2017 /UD - 9 . - Whereas, the Government in Urban Development Department 
vide Notification No . TPS - 1504 /3001/CR -66 (C )/ 05 /UD - 9 , dated 14th March 2007 has partly sanctioned 
the Development Plan for Original + Extended limits of Nandurbar City (hereinafter referred to as " the said 
Development Plan " ) and the same has come into force with effect from 5th May 2007 and Excluded Part of 
the said Development Plan has been sanctioned by Government in Urban Development Department vide 
Notification No TPS - 1507/ 2641/CR - 87 /08 /UD -09, dated 31st August 2009; 

and whereas, the Nandurbar Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority "); 

and whereas , in the said Development Plan lands bearing C . S . No. 1864/ 1 -A / 2 of Mouje Nandurbar 
(hereinafter referred to as “ the said Lands") are shown as " Existing Garden " (hereinafter referred to as “ the 
said Purpose" ); 


and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 44 , dated 11th August 
2009 resolved to modify the said Development Plan thereby proposing the said lands "Commercial Complex" 
instead of the said purpose (hereinafter referred to as " the said modification "), by carrying out a modification 
to the said Development Plan , by following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . ActNo. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to 
as " the said Act"), forwarded the proposal to Government for sanction vide letter, dated 5th April 2010 ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused . 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 37 of the said Act, 
the Government of Maharashtra hereby refuses to sanction the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Chief Officer,Nandurbar Municipal Council. 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ६ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 


___ क्रमांक टीपीएस -३५१७/प्र. क्र . ३२६ / २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, जळगाव शहरासाठी वाढीव हद्दीची विकास योजना भागश : महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५९९ / ७३८ / प्र. क्र . १४२ ( अ)/ नवि-९, दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२००२ अन्वये ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना, शासन नगर 
विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- ३५०३ / ४९३/प्र . क्र . १०२ (ब) / ०३/ नवि -९, दिनांक १० ऑगस्ट २००४ अन्वयेमंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी जळगाव महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे ) ; 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे मेहरूण सर्व्हे नंबर २८३ व सर्व्हे नंबर २८६ ह्या जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले 
आहे) अनुक्रमे आरक्षण क्रमांक २६४ व आरक्षण क्रमांक २५८ – “ क्रीडांगण ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) यासाठी आरक्षित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ५३, दिनांक २९ नोव्हेंबर २००४ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागेपैकी क्षेत्र उक्त आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव, दिनांक २० फेब्रुवारी २००७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

रा. शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 

dated 6th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS -3517 /CR -326 / 2017/UD -9 .- Whereas, Developement Plan for the Extended Boundary of 
Jalgaon City has been sanctioned partly by the Government vide Urban Development Department s 
Notification No . TPS - 3599 /738 /CR - 142 (A )/UD - 09 , dated the 11th February 2002 (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


1966 (Mah .Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and excluded Part of the said 
Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1) of the said Act, vide Notification No. TPS 
3503/ 493/CR- 102( B)/ 03/ UD- 09 , dated the 10thAugust 2004 ; 

and whereas, the Jalgaon Municipal Corporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ); 

and whereas , in the said Development Plan lands bearing S . No. 283 and S . No. 286 of Mouje Mehrun 
(hereinafter referred to as " the said lands ") is reserved as Site No. 264 and Site No . 258 – “ Playground " 
(hereinafter referred to as " the said Reservation "); 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No . 53 , dated 
29th November 2004 resolved to modify the said Development Plan by deleting Part of the said land 
from the said reservation and be included in Residential Zone (hereinafter referred to as " the said 
Modification"), after following all the legal formalities stipulated under section 37 ( 1) of the said Act, 
forwarded the proposal to Government for sanction vide letter, dated 20th February 2007 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to 
be refused ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 37 of the said Act , 
the Government of Maharashtra hereby, refuses to sanction the said Modification . 

This notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office 
of the Commissioner , Jalgaon Municipal Corporation ; 

This notification shall also be published on theGovernmentwebsite www .maharashtra . gov. in 


AA 


TV 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. S. CHOUHAN, 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ६ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 


क्रमांक टीपीएस- १६१७/प्र. क्र . ३४८ / २०१७ / नवि -९ . - ज्याअर्थी, अहमदनगर शहरासाठी मूळ हद्दीची दुसरी विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) 
चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १६९९ / १६१२/ सीआर-२७( बी)/ ०३ / युडी -९, दिनांक ४ जुलै २००५ 
अन्वये ( यापुढे “उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) भागशः मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना शासन नगर 
विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १६९९ / १६१२/ सीआर २७ (बी )/ ०३/ युडी-९, दिनांक ४ जुलै २००८ अन्वयेमंजूर केलेली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी अहमदनगर महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सि . स. नं . १०४० ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) आरक्षण क्रमांक १०७ - 
“ दुकान केंद्र व कार्यालय ”( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे ) यासाठी आरक्षित आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


५ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३९ , दिनांक २१ जानेवारी २०१० अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा उक्त आरक्षणाऐवजी “ मंगल कार्यालय ” प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये 
सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०११ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

___ आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये 
कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra . gov .in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा. शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai- 400 032 

dated , 6th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS- 1617 /CR -348/2017 /UD - 9 . - Whereas, the Government in Urban Developement Department, 
vide Notification No . TPS - 1699 / 1612 /CR -27 (B )/03 /UD -09 , dated the 4th July 2005 has partly sanctioned 
the Second Development Plan for the Original Boundary of Ahmednagar City (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and excluded part of 
the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1) of the said Act, vide Notification No . 
TPS - 1699/ 1612/CR- 27 ( B)/ 2003/ UD- 09, dated the 4th July 2008 ; 

and whereas, the Ahmednagar Municipal Corporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Plannning Authority " ) ; 

and whereas , in the said Development Plan land bearing C . S . No . 1040 (hereinafter referred to as 
" the said land") is reserved as Site No. 107 – " Shopping Centre and Offices" (hereinafter referred to as 
" the said reservation ”); 

and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 39, dated 29th January 
2010 resolved to modify the said Development Plan by redesignating the said reservation as "Mangal 
Karyalaya ” (hereinafter referred to as " the said Modification "), after following all the legal formalities stipulated 
under Section 37 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . XXXVII of 
1966 ) forwarded the proposal to Government for sanction vide letter, dated 21st February 2011 ; 

and whereas , aftermaking necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that the said modification needs to be refused . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government ofMaharashtra hereby refuses to sanction the said Modification . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


This notification shallbe kept open for inspection by the General Public during office hours in the office 
of the Commissioner ,Ahmednagar Municipal Corporation . 

This notification shall also be published on the Governmentwebsite www .maharashtra . gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


____ R. S. CHOUHAN, 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ६ जानेवारी २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस - १६१७ / प्र. क्र . ३४९ / २०१७/ नवि -९. - ज्याअर्थी, अहमदनगर शहरासाठी मूळ हद्दीची दुसरी विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) 
चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १६९९/ १६१२ / सीआर- २७( बी)/ ०३/ युडी -९, दिनांक ४ जुलै २००५ 
अन्वये (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) भागश: मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना शासन नगर 
विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६९९/ १६१२ /सीआर २७ ( बी)/ ०३/ युडी -९ , दिनांक ४ जुलै २००८ अन्वये मंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी अहमदनगर महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये दिल्ली गेट सि . स . नं . ७४५१ ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) 
“ वाणिज्य विभाग-२ ” या वापर (यापुढे “ उक्त वापर ” असे संबोधले आहे) विभागात दर्शविण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३९ , दिनांक २१ जानेवारी २०१० अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा उक्त वापर विभागातून वगळून विकास नवीन आरक्षण क्रमांक १२० “ वाहनतळ ” प्रस्तावित करण्याचे ठरवून 
उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला 
आहे; 


__ आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये 
कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


रा. शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 6 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai - 400 032 

dated ,6th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1617 /CR -349/2017 /UD - 9.- Whereas, the Government in Urban Developement Department, 
vide Notification No . TPS - 1699 / 1612 /CR -27 (B )/03 /UD -09 , dated the 4th July 2005 has partly sanctioned 
the Second Development Plan for the Original Boundary of Ahmednagar City (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan ") under Section 31 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Mah .Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") and excluded part of the said 
Development Plan has been sanctioned under Section 31 ( 1) of the said Act, vide Notification No. TPS 
1699/ 1612 /CR -27 (B )/ 2003 /UD -09 , dated the 4th July 2008 ; 

and whereas , the Ahmednagar MunicipalCorporation is the Planning Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Plannning Authority") ; 

and whereas , in the said Development Plan DelhiGate land bearing C . S . No. 7451 (hereinafter 
referred to as “ the said land ”) is shown in "Commercial District- 2" Zone (hereinafter referred to as “ the said 
Zone"); 


and whereas, the said Planning Authority vide its GeneralBody Resolution No. 39 , dated 29th January 
2010 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said land from the said Zone and to be 
included in New Reservation No. 120 – " Parking " (hereinafter referred to as "the said Modification "), after 
following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) forwarded the proposal to Government for sanction vide 
letter, dated 22nd February 2011 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs to be refused . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government ofMaharashtra hereby refuses to sanction the said Modification . 

This notification shallbe kept open for inspection by the GeneralPublic during office hours in the office 
of the Commissioner, Ahmednagar Municipal Corporation . 

This notification shall also be published on the Government s website www .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक १२ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस - १११७/ २१२/ प्र. क्र . १०६/ २०१७/ नवि - ९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे ) ( तरतदी पुढे चालू 
ठेवणे) अधिनियम, १९९९ ( सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५) (यापुढेनिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


च्या खंड ( क) अन्वये महानगर क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या विवक्षित क्षेत्रांच्या उचित, सुव्यवस्थित व शीघ्र विकासाचे समन्वयन व पर्यवेक्षण करण्याच्या 
आणि अशा विकसाच्या योजना, प्रकल्प व परियोजना यांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनार्थ अशा प्रदेशातील क्षेत्राकरिता प्राधिकरणे स्थापन 
करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , 
२०१६ (२०१७ चा महा. ३) अधिनियमित केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-त मधील खंड ( ग) आणि उक्त अधिनियमाचे कलम २ (ग) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक एमपीसी - २००७/११८२३ /प्र.क्र . १८४/ २००७/ नवि -३० , दिनांक 
२१ ऑगस्ट २००८ अन्वये नाशिक शहराभोवतालचे काही क्षेत्र, विशेष करून त्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद क्षेत्र भारतीय 
संविधानाच्या भाग ९ - अ च्या प्रयोजनार्थ “ नाशिक महानगर क्षेत्र ” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ( यापुढेनिर्देश “ उक्त महानगर क्षेत्र ” असा 
करण्यात आला आहे). 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचेकलम ३ चे उप - कलम (१ ) मधील अधिकारांचा वापर करून नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
एमआरडीए -३३१६/प्र . क्र . १०२/ नवि- ७, दिनांक १ मार्च २०१७ अन्वये उक्त महानगर क्षेत्रासाठी विशेष करून त्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या 
अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्राकरिता नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे (यापुढे निर्देश “ उक्त विकास प्राधिकरण ” 
असा करण्यात आला आहे). 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास प्राधिकरण क्षेत्राचा उचित , सुव्यवस्थित विकास होण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे निर्देश “ उक्त नगर रचना अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ४० (१ ) 
अन्वये उक्त महानगर क्षेत्र “ अधिसूचित क्षेत्र ” म्हणून विनिदिष्ट करणे इष्ट असल्याचे महाराष्ट्र शासनाचे मत झाले असून अशा अधिसूचित क्षेत्रासाठी 
विशेष नियोजन प्राधिकरणाची नियुक्ती करणे आवश्यक झाले आहे. 

आता त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन उक्त नगर रचना अधिनियमाचे कलम ४० ( १) ( घ) अन्वये व या अनुषंगाने प्राप्त व इतर अधिकारांचा उपयोग 
करून - - 


( क) सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद क्षेत्रामधून स्थानिक नियोजन प्राधिकरण व विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्र 

अधिसूचित क्षेत्र म्हणून विनिदिष्ट करीत आहे. 
( ख) उक्त विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाल्याच्या दिनांकापासून (दिनांक १ मार्च २०१७) उक्त अधिसूचित क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन 

प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 
( २) प्रस्तुतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्रात कार्यरत असलेले कोणतेही 
नियोजन प्राधिकरण, विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नवनगर विकास प्राधिकरण यांचे असे कार्य संपुष्टात येईल . 

परिशिष्ट 
नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिसूचित करण्यात यावयाचे क्षेत्र 

नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र हे खालील नमूद केलेल्या सीमांमध्ये असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक महानगरपालिका, 
नाशिक तालुका संपूर्ण भाग ( ग्रामीण), नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुका ( भागशः) निफाड तालुका (भागशः), सिन्नर तालुका (भागशः), इगतपुरी 
तालुका (भागशः) व त्र्यंबकेश्वर तालुका (भागशः) खालील सीमा मिळून तयार होईल . 
पूर्व : निफाड तालुक्यातील पालखेड , दवाची वाडी , रावलस, पिंपरी, पिंपलस , शिगवे, सोनगाव गावांची पूर्व सीमा , भेडोळी गावाची उत्तर व 

पूर्व सीमा, महाजनपूर गावाची पूर्व सीमा , सिन्नर तालुक्यातील पितपिंपरी, बोरगाव पिंपरी, सिन्नर गावांची पूर्व सीमा, कुडेवाडी व 

भंडवाडी गावांची पूर्व व पश्चिम सीमा . 
पश्चिम : दिंडोरी तालुक्यातील विलवंडी गावाची पश्चिम सीमा , नाशिक तालुक्यातील लाडची, वैश्नवनगर, कश्यपनगर गावांची पश्चिम सीमा , 

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील सापटे गावाची उत्तर व पश्चिम सीमा , माळेगाव गावाची पश्चिम सीमा , गोरंगठाणा गावाची उत्तर व पश्चिम 
सीमा, गणेशगाव वाघेरा गावाची पश्चिम सीमा, अंबाळी गावाची पश्चिम सीमा, अंबाई गावाची पश्चिम व दक्षिण सीमा, तळेगाव गावाची 
पश्चिम सीमा , झरवाड खुर्द गावाची पश्चिम व दक्षिण हद्द, सामुद्री गावाची पश्चिम व दक्षिण सीमा , खरोळी गावाची दक्षिण सीमा , 
ईगतपुरी तालुक्यातील कुशेगावाची दक्षिण सीमा, साजेगाव गावाची दक्षिण सीमा, कवनाई गावाची उत्तर व पश्चिम सीमा, मुंडेगाव , 

माबणकांब, वाकी , कामबाळे, घोटी बुटुंक गावाची पश्चिम सीमा . 
उत्तर : दिंडोरी तालुक्यातील विलवेंडी, कोचरगाव , भोरयाचीवाडी, टिलोळी खाळेगाव , रासेगाव , इंदोर , माडकी कांब गावाची उत्तर सीमा , 

दिंडोरी गावाची पश्चिम, उत्तर व पूर्व सीमा, कोफळे, खडक सुकाणे गावाची उत्तर सीमा, निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत , 
आहरगाव, पालखेड गावांची उत्तर सीमा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


९ 


दक्षिण : सिन्नर तालुक्यातील खोपराळे, घोरवड , साजटा, मिलींनगर , चांदुरी गावांची दक्षिण सीमा , आगास खिंड गावाची पूर्व व दक्षिण सीमा, 

बेळू गावाची दक्षिण सीमा , इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव दुक्रा , कवड्डारा धामणगाव, गंभीरवाडी, बेळगाव त - हाटे , घामनी, पिंपळगाव 

मोर , खाळेगाव गावांची दक्षिण सीमा , अवधूतवाडी गावाची पूर्व व पश्चिम सीमा. 
टीप. - उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र व त्याच्या सीमा दर्शविणारा नकाशा खालील कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे. 

( क) विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग , नाशिक 
( ख ) महानगर आयुक्त , नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक 
(ग) सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

dated, 12th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1117 /212/CR - 106 / 2017 /UD -9 .- Whereas , theMaharashtra Metropolitan Region Development 
Authority Act, 2016 (Mah . Ill of 2017 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ") , is enacted to provide for 
the establishment of the Metropolitan Region DevelopmentAuthority for certain areas declared as the 
Metropolitan areas under Clause ( c ) of Section 2 of the Maharashtra Metropolitan Planning 
Committees (Constitution and Functions ) (Continuance of Provisions) Act, 1999 (Mah . V of 2000 ), for the 
purpose of co -ordinating and supervising the proper , orderly and rapid development of the said area in 
such region and executing plans, projects and schemes for such development, and to provide for matters 
connected therewith or incidental thereto : 

and whereas, the Government of Maharashtra , has vide the Government Notification , Urban 
Development Department No. MPC. 2007 /823/ CR- 184/ 2007 / UD- 30 , dated the 21 st August , 2008 
(hereinafter referred to as “ the said Notification ”), issued in exercise of the powers conferred by 
Clause ( c) of Article 243 - P of the Constitution of India read with Clause ( c ) of Section 2 of the said Act , 
declared a certain area in and around the City ofNashik, as specifically described in the Schedule appended 
to the said Notification , as " the Nashik Metropolitan Area” (hereinarter referred to as “ the said Metropolitan 
Area ” ) for the purposes of the Part IX - A of the Constitution of India ; 

and whereas , in exercise of the powers of the conferred by sub - section ( 1) of Section 3 of the said 
Metropolitan Development Act, and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra has, vide the Government s Notification , Urban Development Department No.MRD -3316 / 
CR - 102/UD - 7 , dated 1st March 2017 has established Metropolitan Region Development Authority to be 
called " the Nashik Metropolitan Region Development Authority ” (hereinafter referred to as “ the said 
Development Authority ) for the said Metropolitan Area and the more specifically described in the Schedule 
appended thereto ; 

and whereas, for proper and orderly as well as planned development of the area of the said 
Development Authority , the Government ofMaharashtra consider it expedient the said Metropolitan Area 
as “Notified Area " the under sub - section ( 1) of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act. 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred as " the said Town Planning Act") and appoint the 
Special Planning Authority for such notified area ; 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११ , शके १९३९ 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1- G ) of Section 40 of the said 
Town Planning Act , and of all other powers enabling it in this behalf the Government of Maharashtra 
hereby; 
(a ) specifies the area mentioned in the schedule ( excluding area under Urban Local Body and 

Special Planning Authority ) appended hereto to be the “Notified Area ”. 
(b ) The said Development Authority is appointed as “ Special Planning Authority " for Development of 

the said Notified Area from the date of its commencement (i. e . from 1stMarch 2017 ). 
2 . Any other planning authority Special Planning Authority or New Town Development Authority 
functioning in the said Notified Area shall cease to function as such with effect from the date of publication 
of this notification in the Maharashtra GovernmentGazette . 

SCHEDULE 
The area Notified for the Nashik Metropolitan Region Development Authority 
The area shall comprised of the whole area of Nashik Metropolitan Region Development Authority 
Area shall comprise the whole of the area of Nashik MunicipalCorporation , Whole area of Nashik Taluka 
(Rural), Dindori Taluka (part ), Niphad Taluka (part), Sinnar Taluka (Part), Igatpuri Taluka ( Part) and 
Trymbakeshwar Taluka (Part) of the Nashik District,within the following boundaries namely , 
East In Niphad Taluka Eastern boundary ofPalkhed , Davachiwadi, Raulas, Pimpri, Pimpals , Shigave , 

Songaon , Northern and Eastern boundary of Bhedoli, Eastern boundary of Mahajanpur. In 
Sinnar Taluka Eastern boundary of Pitpimpri, Borgaon Pimpri , Sinnar, Eastern and Southern 

boundary of Kudewadi and Bhandwadi. 
West In Dindori Taluka Western boundary of Wilvandi, In Nashik Taluka Western boundary of Ladchi, 

Vaishnavnagar, Kashyapnagar, In Trymbakeshwar Taluka Northern and Western boundary of 
Sapte , Western boundary ofMalegaon , Northern and Western boundary ofGorangathana, 
Western boundary of Ganeshgaon Waghera , Western boundary of Ambali, Western and 
Southern boundary of Ambai, Western boundary of Talegaon , Western and Southern boundary 
ofZarwad (Kh ), Western and Southern boundary of Saamudri, Southern boundary of Kharoli . 
In Igatpuri Taluka , Southern boundary ofKushegaon , Western boundary of Sajegaon , Northern 
and Western boundary of Kavnai, Western boundary of Mundegaon , Mabankamb , Waki, 

Kambale , Ghoti Budruk . 
North : In Dindori Taluka Northern boundary of Wilvendi, Kochargaon , BhoryachiWadi, Tiloli Khalgaon , 

Rasegaon , Indore , Madaki Kamb, Western , Northern and Eastern boundary of Dindori, 
Northern boundary of Kophale , Khadak Sukane , Chenchked . In Niphad Taluka Northern 

boundary of Pimpalgaon Baswant,Aahargaon , Palkhed . 
South : In Sinnar Taluka Southern boundary of Khoprale , Ghorvad , Sajta , Malinagar, Chandurli, Eastern 

and Southern boundary of Aagas Khind , Southern boundary of Belu . In Igatpuri Taluka Southern 
boundary of Pimpalgaon Dukra , Kavaddara Dhamangaon , Gambhirwadi, Belgaon Tarhata , 

Ghamani, Pimpalgaon Mor, Khalegaon , Eastern andWestern boundary of Avadhutwadi. 
Note – A copy of the Schedule Plan showing the Area and the Plan along with the boundaries of the 

Notified Area is kept for inspection to public at the following offices , namely 
( 1) The Commissioner, Nashik Division , Nashik . 
(2 ) The Metropolitan Commissioner, Nashik Metropolitan Region Development Authority , Nashik 
(3 ) The Divisional Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik . 

This notification shall also be available on the urban Development Department s website 
www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Desk Officer to the Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


११ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये. 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक , मौजे म्हसरूळ 


प्रकरण क्रमांक ८०/ ०६ 


अंदाजित क्षेत्र 


जिल्हा नाशिक 


सर्व्हे नंबर / 
गट नंबर 


चौ. मी . 


१२०० 


३०४/ १ - अ पै. 
३०४/ २ पूर्ण 


१०० 


एकूण .. 


१३०० 


क्रमांक भूसं/कक्ष- १० /३/ कावि- १८१५ / २०१७. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक ...... लागू नाही. प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -११९१/ २१२४/ सीआर- १२६ /९५/ युडी -९ , दिनांक 
१९ फेब्रुवारी १९९६ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , सोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचेनाव : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्यासाठी 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्यासाठी 
समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध होईल 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे म्हसरूळ 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
गट नंबर 


हे . आर 


लागू नाही 


आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम 
(१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू नाही 
टीप. - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , 
क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


राधाकृष्णन बी .. 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) , 
क्रमांक २, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


नाशिक , २८ डिसेंबर २०१७ . 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१ , २०१८ / माघ ५ - ११ , शके १९३९ 

भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपा/मौजे कठोरा/ एसआर- ६६ / २०१६ . - भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, क्रमांक संकीर्ण-११/२०१०४/प्र. क्र . ७७- अ/२, ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११/ २०१४ / 
प्र . क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्यांचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे कठोरा, तालुका-जिल्हा जळगाव येथील गट क्रमांक १७९ पैकी व १९ पैकी 
मधील मागील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले क्षेत्र मौजे कठोरा, तालुका जिल्हा जळगाव येथील गावठाण विस्तारासाठी संपादित होत असून यात 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव 
उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल, अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अमलात आणेल अशी 
तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ( १) मध्ये करण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिसूचनेद्वारे समुचित शासन असलेला, उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव, जिल्हा जळगाव याद्वारे 
असे अधिसूचित करतो की , बाधित क्षेत्रामध्ये निर्मलाई फाऊंडेशन , सात्री, तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव यांच्याकडून भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने दिनांक 
२७ जानेवारी २०१८ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 

अनुसूची 
जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव, मौजे कठोरा 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन व तिच्या चतु : सीमा खालीलप्रमाणे आहे 
भूमापन किंवा अंदाजित 

चतु:सीमा 
गट क्रमांक 

क्षेत्र पूर्व पश्चिम 

दक्षिण 


उत्तर 


हे . आर 


००६ 


२०८ , २०९ , २१० 


१७८ 


१७९ पैकी 
१९ पैकी 


... 


०६९ 


२० 


१७९ । । 


१६, १७, १८ 


५० , ५१, ५२ 


जितेंद्र दिनकरराव पाटील , 
भूमि संपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी , 
जळगाव भाग , जळगाव . 


जळगाव , १७ जानेवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


१३ 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपा/ मौजे गाढोदे/ एसआर- ६/ २०१५. - भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१०४/ प्र. क्र . ७७- अ/ २, ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण - ११/ २०१४ / 
प्र . क्र . ७७/ अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०, ००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्यांचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे गाढोदे, तालुका-जिल्हा जळगाव येथील गट क्रमांक ८, ९, १० मधील मागील 
अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले क्षेत्र मौजे गाढोदे, तालुका जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रातील दहिदुले 
ते गाढोदे पुलाच्या जोडरस्त्यासाठी संपादित होत असून यात सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा 
उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता , समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वार्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल , अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अमलात आणेल अशी 
तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) मध्ये करण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिसूचनेद्वारे समुचित शासन असलेला उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव, जिल्हा जळगाव याद्वारे 
असे अधिसूचित करतो की, बाधित क्षेत्रामध्ये निर्मलाई फाऊंडेशन, सात्री, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांच्याकडून भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने दिनांक 
२७ जानेवारी २०१८ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 

अनुसूची 
जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे गाढोदे 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन व तिच्या चतु : सीमा खालीलप्रमाणे आहे 
भूमापन किंवा अंदाजित 

चतु : सीमा 
गट क्रमांक क्षेत्र 

पश्चिम उत्तर 

दक्षिण 
१ 

हे . आर 
८ पैकी 

गाव नकाशाप्रमाणे 
९ पैकी 

( गाव नकाशा तलाठी कार्यालय मौजे गाढोदे, तालुका जिल्हा जळगाव 
१० पैकी 

येथेनिरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. ) 


० ०७ 


0 


0 


जितेंद्र दिनकरराव पाटील , 
भूमि संपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग, जळगाव . 


जळगाव , १८ जानेवारी २०१८ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश / ४५०९ / २०१७, दिनांक १८ डिसेंबर २०१७. 
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) . 

आदेश 
क्रमांक ड/कक्ष-३ / एमएजी-२/ कावि -१७७३ /२०१७ . - उपोद्घातात नमूद 
अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी दिनांक २५ डिसेंबर 
२०१७ खिश्चन बांधवांचा खिसमस -नाताळ सण उत्सव , २०१७ तसेच 
३१ डिसेंबर नववर्ष स्वागतबाबत कार्यक्रम धुळे जिल्ह्यात साजरा करण्यात 
येणार आहे. तसेच दिनांक २५ डिसेंबर २०१७ रोजी हिंदू जनजागृती 
सभेचे आयोजन धुळे शहरात गिंदोडीया कंपाऊंड, यल्लम्मा माता मंदिर , 
मालेगाव, धुळे येथेहिंदू जनजागृती समिती, धुळे तर्फे केले आहे. सदर 
कार्यक्रमास प्रमुख वक्ते गोरक्षक श्री . टी . राजासिंह ( राजाभैया ) श्रीराम 
युवा सेना आमदार, भाग्यनगर हे उपस्थित राहणार बाबत समजून 
आले आहे . तसेच धुळे शहर व जिल्ह्यात वरील सण / उत्सव काळात 
एखाद्या किरकोळ कारणावरून धुळे शहरात व जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्याअनुषंगाने 
धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
धुळे जिल्ह्यात दिनांक २३ डिसेंबर २०१७ रोजीचे ०० .०१ वाजेपासून ते 
दिनांक ६ जानेवारी २०१८ रोजीचे २३ . ५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१), (३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी होणेस विनंती आहे . 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 
( अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तिची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
( ह ) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 
वरील कलम ३७ (१), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम 
वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही . 
तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तिना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( ३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तिचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका , धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निर्बंध लागू नाहीत . 
___ हा आदेश दिनांक २३ डिसेंबर २०१७ रोजीचे ०० . ०१ वाजेपासून ते 
दिनांक ६ जानेवारी २०१८ रोजीचे २३. ५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यात अमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशीदिला असे . 

डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. 
धुळे , २१ डिसेंबर २०१७ . 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५/ सन २०१७. - श्री. एम . वाय . ए. के. शेख , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ व दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण 
तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एम . वाय . ए. के . शेख यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


१५ 


न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्री. एम . वाय . ए. के . शेख , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एम . वाय . ए. के. शेख, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २ नोव्हेंबर २०१७ . 


पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के . के . पाटील ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर . पी. परदेशी, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्रीमती के. के. पाटील, तर्थजिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

प्रकाश हिं . माळी, 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३५/ सन २०१७. - श्रीमती के. के . पाटील , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजीची 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. के. पाटील यांना तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 


अहमदनगर, ३ नोव्हेंबर २०१७. 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No . EST/7502 /2017 . - The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Smt. A. M. Shah, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


Ex - post - facto sanction to the Commuted 
leave for two ( 2 ) days on 6th October 2017 
and 7th October 2017 . 


Shri. M . R . Satav, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon. 


Earned leave for five (5 ) days from 23rd 
October 2017 to 27th October 2017 
prefixing Diwali Holidays falling on 19th 
October 2017 to 22nd October 2017 and 
suffixing holidays falling on 28th October 
2017 and 29th October 2017 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 18th October 2017 after office horus 
to 30th October 2017 before office hours . 


3 


Smt. S . S . Parkhi, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Kalwan . 


Ex -post- facto sanction to the Commuted 
leave for four ( 4 ) days from 26th 
September 2017 to 29th September 2017 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 

( II) 
Sr. No . Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 
Smt. A . M . Shah , 

Shri. P . V . Dhande , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class, Nashik . Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 


Shri. M . R . Satav, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Pimpalgaon . 


Shri . V. C . Gawai, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Pimpalgaon . 


Smt. S. S . Parkhi, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan . 


Shri. A . R . Deore , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Kalwan . 


S . R . SHARMA, 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, 

Nashik 


Nashik , 11th October 2017 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Charge during the absence of Smt. M . R . 
Dhanorkar, 4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Malegaon is 
kept with Smt. S . R . Bhor, 5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik for the period 23rd October 2017 
to 30th October 2017 before office hours and 
order in respect of charge during Diwali holidays 
will be passed separately . 


Nashik , 11th October 2017 . 


Order 
No . EST /7503/2017 . - Earned leave for five (5 ) 
days from 23rd October 2017 to 27th October 
2017 prefixing Diwali holidays falling on 14th 
October 2017 to 22nd October 2017 and 
suffixing holidays falling on 28th October 2017 
and 29th October 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 13th October 2017 
after office horus to 30th October 2017 before 
office horus is hereby granted to Smt. M . R . 
Dhanorkar, 4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 

Certified that Smt. M . R . Dhanorkar would 
have continued to officiate in the post of 4th 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik if he had not 
proceeded on leave for the period from 23rd 
October 2017 to 27th October 2017 (Note 2 
below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules , 1981). 


Order 


No. EST/7504 /2017 . - Earned leave for five ( 5 ) 
days from 23rd October 2017 to 27th October 
2017 prefixing Diwali holidays falling on 14th 
October 2017 to 18th October 2017 and 
suffixing holidays falling on 28th October 2017 
and 29th October 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 20th October 2017 
after office horus to 30th October 2017 before 
office horus is hereby granted to Shri. A . B . 
Marlecha, 2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


१७ 


headquarter with effect from 18th October 2017 
after office horus to 29th October 2017 before 
office horus is hereby granted to Shri. A . H . 
Thakur, 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Malegaon . 


Certified that Shri. A . B . Marlecha , would have 
continued to officiate in the post of 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Malegaon if he had not 
proceeded on leave for the period from 23rd 
October 2017 to 27th October 2017 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules, 1981). 

Charge during the absence of Shri . A . B . 
Marlecha, 2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Malegaon is 
kept with Shri . J. J . Inamdar, 6th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Malegaon for the period 23rd 
October 2017 to 30th October 2017 before 
office hours and order in respect of charge 
during Diwali holidays will be passed separately . 
Nashik , 11th October 2017 . 


Certified that Shri. A . H . Thakur would have 
continued to officiate in the post of 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Malegaon if he had not 
proceeded on leave for the period from 23rd 
October 2017 to 27th October 2017 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules, 1981). 


Charge during the absence of Shri. A . H . 
Thakur, 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Malegaon is kept 
with Smt. M . D . Kamble , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Malegaon for the period 23rd October 
2017 to 29th October 2017 before office hours 
and order in respect of charge during Diwali 
holidays will be passed separately . 

S. R . SHARMA , 
District Judge- 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 
Nashik , 11th October 2017 . 


Order 


No. EST/7505 / 2017 . - Earned leave for five (5 ) 
days from 23rd October 2017 to 27th October 
2017 prefixing Diwali holidays falling on 19th 
October 2017 to 22nd October 2017 and suffix 
ing holidays falling on 28th October 2017 and 
29th October 2017 with permission to leave 


BY PRINCIPAL DISTRICT SESSIONS AND JUDGE 


Order 
No . EST/7542/2017 . - The Principal District and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


7 


1 


Smt. S . S. Saste , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Earned leave for five (5 ) days from 23rd 
October 2017 to 27th October 2017 prefixing 
Diwali Holidays falling on 14th October 2017 and 
22nd October 2017 and suffixing holidays falling 
on 28th October 2017 and 29th October 2017 
with permission to leave headquarter with effect 
from 13th October 2017 after office horus to 
30th October 2017 before office hours . 
Earned leave for five (5 ) days from 23rd 
October 2017 to 27th October 2017 prefixing 
Diwali Holidays falling on 14th October 2017 and 
22nd October 2017 and suffixing holidays falling 
on 28th October 2017 and 29th October 2017 
with permission to leave headquarter with effect 
from 13th October 2017 after office horus to 
30th October 2017 before office hours . 


Shri. J . W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


3 


Shri. S . B. Kale, 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad. 


Ex -post- facto sanction to the Commuted leave 
for two ( 2 ) days from 6th Octber 2017 to 7th 
Octber 2017 suffixing Sunday falling on 8th 
October 2017. 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr . No . 


Name and Designation 


JudicialOfficers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties. 


Smt. S . S . Saste , 
3rd Joint Civil Judge, Senior Division, 
Nashik. 


Shri. R . M . Kapate , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik. 


Shri. J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge, Senior Division , 
Nashik. 


Smt. D . J. Endait , 
7th Joint Civil Judge, Senior Division , Nashik 
for the period from 23rd October 2017 to 27th 
October 2017 and order in respect of charge 
during Diwali holidays will be passed 
separately . 


Shri . S . B . Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad. 


Smt. R . M . Satav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad. 


SURYAKANT SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik. 


Nashik, 12th October 2017 . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ५७७१ / सन २०१७. - श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर , 
३रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे यांना दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ 
अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर यांना ३रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ३रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर , ३रे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 


कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . दस्तगीर राजेखान 
पठाण, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. श्रीमंत द्वारकादास चक्कर, ३रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर 
ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . श्रीमंत द्वारकादास 
चक्कर , ३रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ३रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , १३ ऑक्टोबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


१९ 


श्री . जी . जी. इटकळकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती बी . एम . कोठावळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री. जी . जी . इटकळकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १२ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश 


आदेश १६९८ 
क्रमांक बी -१ / ५८६५/ सन २०१७.- श्री . सुधीर महादेव देशपांडे , 
जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१७ अशी एकूण 
१० दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांना दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ ( सोमवार ) रोजीचे कार्यालयीन 
कामकाजाची वेळे संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ 
( शुक्रवार) रोजीचे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. सुधीर महादेव देशपांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . सुधीर महादेव देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश - ३ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सुधीर महादेव देशपांडे , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

रवींद्र मधुसुदन जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , २५ ऑक्टोबर २०१७. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४० / सन २०१७. - श्रीमती के. एस . नावंदर , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२३ ऑगस्ट २०१७ व दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ रोजीची एकूण 
दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस. नावंदर यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के. एस. नावंदर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . एन . ढाणे, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. एस. नावंदर, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १३ ऑक्टोबर २०१७. 


जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११३/ सन २०१७. - श्री . जी . जी . इटकळकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची पाच दिवसाची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजीपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . जी . इटकळकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४० / सन २०१७. - श्रीमती के. एस . नावंदर , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एक दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली 
अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , १३ ऑक्टोबर २०१७. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ४० / सन २०१७ . - श्रीमती के . एस . नावंदर , ५ 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण 
सोळा दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस . नावंदर यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के. एस. नावंदर, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी. एन. ढाणे, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के. एस. नावंदर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २३ ऑक्टोबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६५/ सन २०१७. - श्री . एच. एस. सातभाई , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण चार दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० ऑक्टोबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एस. सातभाई यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एच. एस . सातभाई , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. के . एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री. एच. एस. सातभाई, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

सौ . सु . कि . केवले , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


आदेश 


अहमदनगर , २४ ऑक्टोबर २०१७. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५५/ सन २०१७. - श्री . एस . डी . पाटील , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१० ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एकूण 
तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. डी . पाटील यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . एस . डी. पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस. जे. पाटील, ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . एस . डी . पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २३ ऑक्टोबर २०१७ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४०/ सन २०१७. - श्रीमती एस. आर. पहाडे, 
जिल्हा न्यायाधीश - १२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची 
एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . आर . पहाडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - १२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश- १२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस. आर. पहाडे, जिल्हा न्यायाधीश - १२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . बी. आर. गुप्ता, जिल्हा न्यायाधीश - १३ 
व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


२१ 


आदेश 


श्रीमती एस. आर. पहाडे, जिल्हा न्यायाधीश - १२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या जिल्हा न्यायाधीश- १२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 


प्रकाश हिं . माळी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २४ ऑक्टोबर २०१७ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ २६११/ सन २०१७. - श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ व दिनांक ५ ऑक्टोबर 
२०१७ अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एच . जोशी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी रजेवरून परत 
आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी 
सादर केले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 
नंदुरबार , १२ ऑक्टोबर २०१७ . 


क्रमांक बी -२/२६२७/ सन २०१७ .- श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक १३ ऑक्टोबर 
२०१७ अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एच. जोशी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
नंदुरबार यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , २ रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी रजेवरून परत 
आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी 
सादर केले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परावर्तीत रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 
नंदुरबार , २३ ऑक्टोबर २०१७. 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / २६२६/ सन २०१७. - श्री . हेमंत बी . गायकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांना दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ अशी एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोची ( दिनांक २८ व २९ ऑक्टोबर २०१७ चौथा शनिवार व 
रविवार सुट्यांसह) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. हेमंत बी . गायकवाड यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. हेमंत बी. गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजेश एस . गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. हेमंत बी. गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , १ ऑक्टोबर २०१७. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अंतिम आदेश 
___ क्रमांक वि -२ / अंतिम अवसायन आदेश/ १९८२/ सन २०१७. - मी , 
एस. बी . फुलपगारे , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( आऊयो), 
साक्री, जिल्हा धुळे , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ (१ ) ( क) दोन व १०२ ( १) क चार अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून निजामपूर विविध कार्यकारी सेवा 
सहकारी सोसायटी मर्यादित , निजामपूर , तालुका साक्री, जिल्हा धुळे या 
संस्थेचा व्यवहार बंद करणेसाठी या कार्यालयाचा दिनांक ३१ मे २०१७ 
रोजीच्या मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ अन्वये 
संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री. एच. एम . पटेल, बँक तपासणीस, धुळे व 
नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित , निजामपूर , तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे यांची नेमणूक करीत आहे. 

सदरहू आदेश आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


एस. बी . फुलपगारे , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( आऊयो) , साक्री, 

जिल्हा धुळे. 


साक्री , १३ सप्टेंबर २०१७. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ २६६४ / सन २०१७ . - श्री . प्रदीप बी . नाईकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांना दिनांक 
३० ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. प्रदीप बी . नाईकवाड यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . प्रदीप बी . नाईकवाड , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . पी . गोंधळेकर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. प्रदीप बी. नाईकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

अभय एस . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , २५ ऑक्टोबर २०१७. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार /९९३/२०१७ . - मी , रवी गडेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , गणेश दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , वडगाव 
बु. ( सतिचे), तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
असे आहे . 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ७८९/ 
२०१७, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ असा आहे. 
जळगाव, ९ ऑक्टोबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१ , २०१८ / माघ ५ - ११ , शके १९३९ 


२३ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ९९५/ २०१७. - मी , रवी गडेकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , पेडकाई महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, 
वडगाव बु. ( सतिचे), तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
असे आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / १०१४/ २०१७. - मी , रवी गडेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , जंजनी माता महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , म्हसवे, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
असे आहे . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन / एजीआर/( ओ)/( डी)/ ७९०/ 
२०१७, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ असा आहे . 

रवी गडेकर , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 
जळगाव , १२ ऑक्टोबर २०१७ . 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / बीडीएन / एजीआर/( ओ)/( डी)/ ७८८ / 
२०१७, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ असा आहे. 


जळगाव , ९ ऑक्टोबर २०१७. 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/7587 /2017 . - The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Shri. A . R . Yadav , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Malegaon . 


Earned leave for thirteen ( 13 ) days from 23rd 
October 2017 to 4th November 2017 prefixing 
Holidays falling on 16th October 2017 to 22nd 
October 2017 and suffixing Sunday falling on 5th 
November 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 15th October 2017 
after office hours to 6th November 2017 before 
office hours . 


Smt. P. R . Dandekar, 
Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nandgaon . 


Ex -post -facto sanction to the Extension of 
Earned leave for one ( 1 ) day i. e. from 7th 
October 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 3rd October 2017 
after office hours to 9th October 2017 before 
office hours is hereby granted in continuation of 
Earned leave from 4th October 2017 to 6th 
October 2017 previously granted . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


2 
Shri. A . R . Yadav, 
4th Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Malegaon . 


Shri. V . H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Malegaon for the period 
from 23rd October 2017 to 4th November 2017 
and order in respect of charge during Diwali 
holidays will be passed separately . 


2 


Smt. P . R . Dandekar, 
Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nandgaon . 


Smt. S . V . Phulbandhe, 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class, Manmad City. 


S. R . SHARMA , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 12th October 2017 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No . EST/7612/2017 . – The District Judge- 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 
2 
Smt. S . R . Bhor, 

Ex-post- facto sanction to the Commuted leave 
5th Joint Civil Judge , 

for two ( 2) days on 11th October 2017 and 12th 
Junior Division and Judicial Magistrate , 

October 2017 
First Class , Nashik . 


Shri . V . H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge, 
Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Malegaon . 


Earned leave for five ( 5 ) days from 23rd 
October 2017 to 27th October 2017 prefixing 
Diwali holidays falling on 17th October 2017 to 
22nd October 2017 and suffixing holidays falling 
on 28th October 2017 and 29th October 2017 
with permission to leave headquarter with effect 
from 16th October 2017 after office hours to 
30th October 2017 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


२५ 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


2 
Smt. S . R . Bhor, 
5th Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 
Shri. V. H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge, 
Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class, Malegaon . 


Smt. M . R . Dhanorkar, 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Nashik . 
Smt. M . D . Kambale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon for the period 
from 23rd October 2017 to 30th October 2017 
before office hours and order in respect of charge 
during Diwali holidays will be passed separately . 
Alongwith the additional charge of the court of 4th 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon is kept with Shri. 
J. J. Inamdar , 6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Malegaon . 


Nashik , 25th October 2017 . 


BY I/C DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No . EST/7680 /2017 .– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


1 


Ex-post- facto sanction to the Commuted leave 
for two (2 ) days on 23rd October 2017 and 
24th October 2017 . 


Smt. A . M . Shah , 
2nd Joint Civil Judge, 
Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Nashik . 
Shri. V. A . Tekwani, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori. 


Earned leave for five ( 5 ) days from 23rd 
October 2017 to 27th October 2017 suffixing 
holidays falling on 28th October 2017 and 29th 
October 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 23rd October 2017 
after office horus to 30th October 2017 before 
office hours . 
Earned leave for two (2 ) days from 30th October 
2017 and 31st October 2017 prefixing holidays 
falling on 28th October 2017 and 29th October 
2017 with permission to leave headquarter with 
effect from 27th October 2017 after office horus 
to 1st November 2017 before office hours . 


3 


Smt. G . S . Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Dindori. 


Shri. A . R . Deore , 
Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Kalwan . 


Ex- post-facto sanction to the Commuted leave 
for two (2 ) days from 9th October 2017 and 10th 
October 2017 prefixing Sunday holidays falling 
on 8th October 2017 . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 

(II) 
Sr. No . Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties . 
2 
Smt. A . M . Shah , 

Smt. A . S . Tekale , 
2nd Joint Civil Judge , 

2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 

First Class, Nashik . 


Shri. V . A . Tekwani, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori. 


Smt. G . S . Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori with effct from 
23rd October 2017 before office hours to 27th 
October 2017 after office hours with 
Shri. H . U . Joshi, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Nashik with effect from 
27th October 2017 before office hours to 28th 
October 2017 after office hours and with 
Smt. A . M . Shah , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Nashik with effect from 
28th October 2017 before office hours to 30th 
October 2017 before hours . 
Shri. H . U . Joshi, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik with effect from 
27th October 2017 before office hours and 28th 
October 2017 after office hours and with 
Smt. A . M . Shah , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
28th October 2017 before office hours to 30th 
October 2017 after hours and with 
Shri. V. A . Tekwani, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori with effect from 
30th October 2017 before office hours to 1st 
November 2017 after office hours . 


3 


Smt. G . S . Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Dindori. 


Shri. A . R . Deore , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Kalwan . 


Smt. S . S . Parkhi, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan . 


U . M . NANDESHWAR , 
l/c District Judge- 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 25th October 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


२७ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


and Assistant Sessions Judge , Nashik is kept 
with Smt. S . S . Ghodke , District Judge -5 and 
Additional Sessions Judge , Nashik 


Order 


No . EST/ 7596/ 2017. - Earned leave for three 
( 3 ) days from 25th October 2017 to 27th 
October 2017 suffixing holidays falling on 28th 
October 2017 and 29th October 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
24th October 2017 after office hours to 30th 
October 2017 before office hours is hereby 
granted to Shri. S . T. Doke , Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Certified that Shri. G . P. Deshmukh would 
have continued to officiate in the post of District 
Judge - 9 and Additional Sessions Judge , Nashik 
if he had not proceeded on leave for the period 
from 26th October 2017 to 27th October 2017 
(Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules , 1981) . 

SURYAKANT S . SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik. 


Nashik , 25th October 2017 . 


Charge during the absence of Shri. S . T. 
Doke , Chief Judicial Magistrate , Nashik is kept 
with Smt. S . C . Jadhav, Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nashik. 


__ Certified that Shri . S . T. Doke would have 
continued to officiate in the post of Chief Judicial 
Magistrate , Nashik if he had not proceeded on 
leave for the period from 25th October 2017 to 
27th October 2017 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981). 


Nashik , 24th October 2017 . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एनएसके /डीओएल/ जनरल/ ५०६२ / २०१७- १८ / ४९५/ सन 
२०१७. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, देवळा यांनी नियोजित 
अनंतराव अहिरराव बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
देवळा, तालुका देवळा, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे 
वर्गीकरण कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६१ चे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके /डीओएल/ जनरल/ ५०६२/ २०१७ 
१८ / सन २०१७ असा आहे. 

संजय गिते , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, देवळा, 

जिल्हा नाशिक . 


Order 


No . EST/ 7681/ 2017 . - The Principal District 
and Sessions Judge, Nashik is pleased to pass 
the following order. 


देवळा, ३० ऑक्टोबर २०१७ . 


Earned leave for two (2 ) days from 26th 
October 2017 and 27th October 2017 suffixing 
holidays falling on 28th October 2017 and 29th 
October 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 25th October 2017 
after office hours to 30th October 2017 before 
office hours is hereby granted to Shri . G . P . 
Deshmukh , District Judge - 9 and Additional 
Sessions Judge, Nashik. 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अंतिम आदेश 


Charge during the absence of Shri. G . P . 
Deshmukh, District Judge- 9 and Additional 
Sessions Judge , Nashik alongwith the additional 
charge of the court of ad hoc District Judge - 1 


क्रमांक वि - ६ / संमित्र हौ ./ अंतिम पुनर्रचना/ ४२५५/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , संगमेश्वर बदनाळे, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , मालेगाव याद्वारे संमित्र सहकारी भाडेकरू मालकीहक्क संस्था 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


मर्यादित , मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ( अवसायनात ) 
ही संस्था पुनर्जीवन करणेबाबतचा या कार्यालयाकडील प्रारूप आदेश 
जावक क्रमांक वि - ६/ जय संमित्र हौ. / पुनर्रचना /प्रारूप आदेश/ २०१७ , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ अंतिम करीत आहे . 


आर. गोसावी , व्यवस्थापक (बिगरशेती कर्ज विभाग), नाशिक जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक यांची नियुक्ती कायम करीत 
आहे. अवसायकांनी अवसायनाची प्रक्रिया पूर्ण करणेसाठी पुढील कार्यवाही 
सुरू करावी. 


सदर संस्थेचेहंगामी व्यवस्थापक समितीचा कालावधी प्रारूप आदेशातील 
बाब -२ मध्ये नमूद केलेनुसार या आदेशापासून १ वर्षासाठी राहील . 
त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नवीन समिती गठित करणेबंधनकारक 
राहील . 


हा अंतिम आदेश आज दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या 
सहीने व या कार्यालयाच्या मुद्रेसह पारित केला असे . 

संगीता र. डोंगरे, 

प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) 
तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था, अहमदनगर . 


सदर बाबतीत कार्यालयीन ड नोंदवहीत आवश्यक ती नोंद घेण्यात 


यावी. 


अहमदनगर , ३० ऑक्टोबर २०१७ . 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पूर्वीचा नोंदणी क्रमांक 
कायम राहील . 

सदर आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन मोहोर लावून दिला असे . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


संगमेश्वर बदनाळे, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, मालेगाव , 

जिल्हा नाशिक . 


No. EST /7761/2017. - Earned leave for four ( 4 ) 
days from 23rd October 2017 and 26th October 
2017 prefixing Diwali holidays falling on 14th 
October 2017 and 22nd October 2017 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted as an ex -post -facto sanction to Shri. S . 
V . Kendre , 4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik. 


मालेगाव , २५ ऑक्टोबर २०१७. 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


Certified that Shri. S . V. Kendre would have 
continued to officiate in the post of 4th Joint 
Civil Judge , Senior Division , Nashik if he had not 
proceeded on leave for the period from 23rd 
October 2017 to 26th October 2017 (Note 2 
below Rule 39 ( 2) Maharashtra Civil Services 
( Pay) Rules , 1981 ) . 


Charge during the absence of Shri. S . V . 
Kendre, 4th Joint Civil Judge, Senior Division, 
Nashik remained with Shri . D . J. Endait , 7th 
Joint Civil Judge, Senior Division, Nashik. 


क्रमांक प्रासस/ प्रशा- १ / नाशिक/ ससाका/ क . १०२/ अंतिम आदेश/ सन 
२०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
(१) (क) ( दोन) व १०३ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
संगीता र. डोंगरे , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) व सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, अहमदनगर या आदेशान्वये नाशिक सहकारी साखर 
कारखाना लिमिटेड, पळसे , तालुका जिल्हा नाशिक हा सहकारी 
साखर कारखाना अवसायनात घेणेबाबतचे या कार्यालयाकडील पारित 
केलेला आदेश प्राससं / प्रशा -१/ नाशिक ससाका/ क. १०२ / अंतरिम आदेश / 
सन २०१७/ ६९५, दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ कायम करून अंतिम 
आदेश पारित करणेत येत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . डी. 
एस. हौसारे , विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था , अधिन विभागीय 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक व श्री. एच . 


SURYAKANT S . SHINDE, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik. 


Nashik , 30th October 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५ - ३१ , २०१८ / माघ ५ - ११ , शके १९३९ २९ 
BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 

Order 
No . EST /7762 /2017 . - The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Smt. S . S . Ghodke , 
District Judge - 5 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


Earned leave for two ( 2 ) days from 1st 
November 2017 and 2nd November 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
31st October 2017 after office hours to 3rd 
November 2017 before office hours . 


Smt. M . H . More , 

Ex - post-facto sanction to the Earned leave for 
District Judge-6 and Additional Sessions five (5 ) days from 23rd October 2017 to 27th 
Judge , Nashik 

October 2017 prefixing Diwali holidays falling on 
14th October 2017 to 22nd October 2017 and 
suffixing holidays falling on 28th October 2017 
and 29th October 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 13th October 2017 
after office hours to 30th October 2017 before 

office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


Smt. S . S . Ghodke, 
District Judge -5 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Smt. M . H . More , 
District Judge -6 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Smt. M . H . More , 
District Judge -6 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Shri. S . T . Pandey , 
District Judge -7 and Additional Sessions Judge , 
Nashik for the period from 23rd October 2017 
before office hours to 27th October 2017 before 
Second Sessions and with 
Shri. R . R . Vaishnav , 
District Judge - 4 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 27th October 2017 after 
first sessions to 30th October 2017 before office 
hours . 


SURYAKANT S . SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 31st October 2017 . 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१ , २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


Order 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/7841 /2017 . - The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order. 


No. EST/7840 /2017 . - Earned leave for three 
( 3) days from 8th November 2017 to 10th 
November 2017 suffixing holidays falling on 11th 
November 2017 and 12th November 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
7th November 2017 after office hours to 13th 
Novmeber 2017 before office hours is hereby 
granted to Shri . A . G . Mohabey , District Judge - 2 
and Additional Sessions Judge , Niphad . 


Commuted leave for eleven ( 11) days from 
8th November 2017 to 18th November 2017 
suffixing Sunday falling on 19th November 2017 
for attending Vipassana Course at Igatpuri, 
District Nashik with permission to leave 
headquarter with effect from 8th November 2017 
to 20th November 2017 is hereby granted to 
Shri . R . S . Karankal, Civil Judge , Senior 
Division , Malegaon , District Nashik . 


Certified that Shri. A . G . Mohabey would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Niphad 
if he had not proceeded on leave for the period 
from 8th November 2017 to 10th November 
2017 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra 
Civil Services (Pay) Rules , 1981) . 


Charge during the absence of Shri . R . S . 
Karankal, Civil Judge , Senior Division , Malegaon , 
District Nashik is kept with Shri. S . G . Landge , 
Joint Civil Judge, Senior Division , Malegaon , 
District Nashik 


Charge during the absence of Shri. A . G . 
Mohabey , District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge, Niphad alongwith the additional 
charge of the court of District Judge -3 , Niphad 
is kept with Shri. S. C . Magare, District Judge - 1 
and Additional Sessions Judge , Niphad . 
Nashik , 1st November 2017 . 


Certified that Shri. R . S . Karankal would have 
continued to officiate in the post of Shri. R . S . 
Karankal, Civil Judge , Senior Division , Malegaon , 
District Nashik if he had not proceeded on leave 
for the period from 8th November 2017 to 18th 
November 2017 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981). 


SURYAKANT S . SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 
Nashik , 1st November 2017 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/7842/2017 . - The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


1. 


1. 


Shri. R . R . Vaishnav, 
District Judge - 4 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


Earned leave for three ( 3 ) days from 
2nd November 2017 to 4th November 2017 
suffixing Sunday falling on 5th November 2017 
with permission to leave headquarter with effect 
from 1st November 2017 after office hours to 
6th November 2017 before office hours . 


2 


Shri . R . V . Bhakta , 
2nd Joint Judge , Senior Division , Nashik . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 2nd 
November 2017 to 4th November 2017 suffixing 
Sunday falling on 5th November 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
1st November 2017 after office horus to 6th 
November 2017 before office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


३१ 


Shri . S . G . Landge , 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 


Ex-post - facto sanction to the Earned leave for 
five ( 5 ) days from 23rd October 2017 to 27th 
October 2017 suffixing holidays falling on 28th 
Octber 2017 and 29th October 2017 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


Shri. R . R . Vaishnav, 
District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri. G . P . Deshmukh , 
District Judge- 9 and Additional Sessions Judge, 
Nashik 


Shri. R . V . Bhakta , 
2nd Joint Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri. S . S. Saste , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri. S . G . Landge , 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 


Shri. R . S . Karankal, 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


SURYAKANT S . SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 1st November 2017 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/7775 /2017 . – The District Judge-1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Earned leave for three (3 ) days on 24th October 
2017 to 26th October 2017 . 


Shri. H . U . Joshi, 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Smt. S . K . Duganokar, 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Niphad . 


Earned leave for two (2 ) days from 26th 
October 2017 and 27th October 2017 suffixing 
holidays falling on 28th October 2017 and 
29th October 2017 . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


- 3 


w 


Earned leave for three ( 3 ) days from 31st 
October 2017 to 2nd November 2017 with 
permission to leave headquarter . 


Shri. V . S . Wagh , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class, Sinnar. 
Shri . P . G . Tapadiya , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Satana. 


A 


Ex- post - facto sanction to the Earned leave for 
three (3 ) days from 23rd October 2017 to 25th 
October 2017 prefixing Diwali holidays falling on 
14th October 2017 to 22nd October 2017 with 
permision to leave headquarter. 


5 


Shri. J. J. Inamdar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Malegaon . 


Earned leave for one ( 1) day i. e . from 30th 
October 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 27th October 2017 
after office horus to 31st October 2017 before 
office hours 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 

( II) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


Shri. A . S . Tekale , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Shri. H . U . Joshi, 
Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class, Nashik . 
Smt. S . K . Duganokar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 


Smt. M . S . Kochar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Niphad . 


Shri. V. S . Wagh , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Sinnar. 


Shri . P . C . Ramdin , 
Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Sinnar alonwith the additional charge 
of the court of Joint Civil Judge , Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar. 


Shri. P . G . Tapadiya , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Satana. 


Shri. V . A . Avhad , 
Joint Civil Judge , Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Satana . 


5 


Shri . J . J. Inamdar, 
Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Smt. M . D . Kamble , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


S . R . SHARMA 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 1st November 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११ , शके १९३९ 


३३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाल्या आहेत . 

मंगळवार , जानेवारी ९, २०१८ / पौष १९ , शके १९३९ 


Lum 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस -३५१५/ २७०/प्र.क्र . १५४ /२०१५ / नवि -९. - ज्याअर्थी, धरणगाव शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ 
( १) अन्वये शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग, क्रमांक टीपीएस -३५०३/२२५३ / प्र. क्र . ५ (ब)/ २००५/ नवि -९, दिनांक २७ ऑक्टोबर २००५ अन्वये 
मंजूर झाली असून ती दिनांक १२ डिसेंबर २००५ पासून अंमलात आली आहे व वगळलेल्या भागाची विकास योजना क्रमांक टीपीएस -३५०३/ २२५३/ 
प्र .क्र . ८५ (ई)/ २००५/ नवि - ९, दिनांक १८ ऑगस्ट २००६ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक ३ ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे 
( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे धरणगाव येथील गट क्रमांक ५७७ /१- ब मधील ०. ५० हेक्टर क्षेत्र (यापुढे “ उक्त जागा ” असे 
संबोधले आहे) अस्तित्वातील इंदिरा गांधी ज्युनियर व सिनियर कॉलेज या विद्यमान शैक्षणिक वापरासाठी सार्वजनिक व निमसार्वजनिक विभागात 
दर्शविले आहे ( यापुढे “ उक्त वापर ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , उक्त जागेवर दर्शविलेले उक्त वापर अस्तित्वात नसल्याने , उक्त जागा उक्त वापर विभागातून वगळून 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत उक्त जागेचे मालकांनी महाराष्ट्र शासनास विनंती केली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, उक्त जागा, उक्त वापर विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट ( यापुढे “ उक्त फेरबदल " 
असे संबोधले आहे ) आवश्यक झाले आहे, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ क - क ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासनाने , उक्त फेरबदल 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सूचना , नगरविकास विभाग, क्रमांक टीपीएस - ३५१५/ २७० / प्र. क्र . १५४ / २०१५/ नवि - ९, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५ (यापुढे 
ज्यास “ उक्त सूचना ” असे संबोधले आहे) प्रसिद्ध केली आहे व उक्त सूचनेच्या राजपत्रातील प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत जनतेकडून 
प्राप्त हरकती/ सूचनेवर संबंधितांना सुनावणी देऊन, उक्त मुदत संपल्यानंतर त्यांचा अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे 
कलम १६२ (१) मधील तरतुदीनुसार सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांची अधिकारी (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिकारी ” असे 
संबोधले आहे) म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त फेरबदल प्रस्तावासंदर्भात त्यांचा अहवाल पत्र क्रमांक वि. यो . धरणगाव ( दु. सु . वि. यो .)/ गट नंबर 
५७७/१ -ब /कलम ३७ ( १) ( क - क)/ ससं - जळ / ७७७, दिनांक १८ मार्च २०१६ रोजी सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव 
मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट - कलम (१ - क - क ) (ग) अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील, उक्त फेरबदलास खाली जोडलेल्या अनुसूचित नमूद केल्यानुसार मंजुरी देण्यात येत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना सुधारित 
करण्यात येत आहे . 


विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

फेरबदल 


“ उक्त विकास योजनेत , उक्त जागा इंदिरा गांधी ज्युनिअर व सिनियर कॉलेज या विद्यमान शैक्षणिक वापरासाठी सार्वजनिक व निमसार्वजनिक 
वापर विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेत येत आहे ”. 

प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा, प्रस्तुत अधिसूचनेसह जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत १ महिना कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


१. मुख्याधिकारी, धरणगाव नगरपरिषद, धरणगाव 
२. सहायक संचालक , नगररचना , जळगाव शाखा, जळगाव 
३. विभागीय सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 
yiga 3 THT HERTĘ FIRHOUT www .maharashtra .gov . in et vindeca do 34876€ 3TÈ . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

21 . ST . TEHA , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 7th December 2017 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS- 3515 /270 /CR - 154 /2015 /UD - 9. - Whereas, the Second Revised Development Plan of 
Dharangaon has been sanctioned Partly by the Government, Urban Development Department s 
Notification No . TPS - 3503/ 2253 /CR - 5 (B )/ 2005 /UD - 9 , dated the 27th October 2005 and has come into 
force with effect from the 12th December 2005 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") 
under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act. No. XXXVII 
of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") and Excluded Part of the said Development Plan has 
been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act by the Government, Urban Development 
Department s Notification No . TPS - 3503 /2253 /CR -85 (E )/2005 /UD - 9, dated 18th August 2006 and has 
come into force with effect from the 3rd October 2006 ; 

and whereas, in the said Development Plan , the land bearing Gat No. 577 / 1- B ofMauze Dharangaon 
admeasuring about 0 . 50 Hectare (hereinafter referred to as “ the said Land") is allocated in Public and 
Semi- Public Zone as Existing Educational Purpose viz . Indira Gandhi Junior and Senior College (hereinafter 
referred to as “ the said Purpose") ; 

and whereas , the owner of the said land has requested the Government to delete the said land 
from allocated purpose to Residential Purpose as the same are not being used for the purpose they 
are allocated ; 

and whereas, State Government is of the opinion that, it is necessary to delete the allocation of 
said land of the said Development Plan from the said purpose and include the said land in the 
residential zone. (hereinafter referred to as “ the said Modification " ) ; 

and whereas , in exercise of the powers vested under Section 37 ( 1-AA ) of the said Act, the 
Government has published the Notice , Urban Development Department No . TPS - 3515 /270 /CR - 154/ 
2015 /UD - 9 , dated 14th August 2015 for inviting suggestions and objections from the General Public in 
respect to the Proposed Modification .(hereinafter referred to as " the said Notice" ) and for hearing 
suggestions / objections received in respect of the said Notice from General Public within 30 days of 
the publication of the said Notice and to Submit his report within 30 days after completion of the 
aforesaid period , appointed the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch , Jalgaon as the 
Officer under Section 162( 1 ) of the said Act. (hereinafter referred to as “ the said Officer ") ; 

and whereas , the said Officer has submitted his report in respect of the said Modification vide his 
letter No. fq .ITERUTTI (G . L.f . It .)/ TE TGF 900 / 9 -a / aneth 30 (9 ) (95 -6 )/ TH. T100 / 1000 , dated 18th March 2016 to 
the Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


३५ 


and whereas, after making necessary inquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , the Government finds it expedient to sanction the said Modification , 

___ Nowtherefore, in exercise of the powers conferred on it under sub- section (1AA) ( C ) of Section 
37 of the said Act, Government hereby , sanctions the proposed modification accordingly and for that 
purpose amends the said Development Plan as follows; 

In the Schedule of Modifications appended to the Notification , sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 

" Modification" 


" The allocation of said land, in Public and Semi Public Zone as Existing Educational Purpose viz . 
Indira Gandhi Junior and Senior College in the said Development Plan is deleted and included in 
Residential Zone." 

The Plan showing the said Modification along with this Notification shall be kept open for inspection 
of the general public , at the following offices on all the working days for the period of one month . 

(1) The Chief Officer, Dharangaon , Taluka Dharangaon District Jalgaon . 
(2) The Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch , Jalgaon . 
( 3 ) The Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik . 
This Notice shall also be available on the Government website at www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN, 
Section Officer to Government. 


बुधवार , जानेवारी १७, २०१८ / पौष २७, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

प्रपत्र ड 
पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 

जिल्हा अहमदनगर 
संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक विकाअ- १११५/ प्र . क्र . ८८ /५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 

क्रमांक डीसी/कार्या/९ - क /९५/ २०१८ . - मी , विश्वजित माने , जिल्हाधिकारी अहमदनगर , जिल्हा अहमदनगर आता सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित 
केल्याचे तारखेपासून ५ वर्षेकिंवा पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती पदावर असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत अस्तित्वात राहील. 
ज्या पदामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती, ते पद संपुष्टात आल्यास, पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुध्द गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास , 
त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( bankrupt) जाहीर केले असल्यास , त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुध्दा , कोणतीही पूर्वसूचना न देता 
त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल. पदसिध्द विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसील कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच, सांक्षाकित केलेबाबतची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी 
पोलीस अधीक्षक/जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१, २०१८ / माघ ५ - ११, शके १९३९ 


२. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार 

साक्षांकनाचे काम. - विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी 
साक्षांकन करू नये. रबरी शिक्क्यांसह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहीत साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी 
माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी सांक्षाकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ”म्हणून 
साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. 
अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 
३. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना 

(एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती “ मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन/ वेतन / भत्ते 
अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर/ दुकानावर / कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह “विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि, त्यांनी 
त्यांच्या कुठल्याही वाहनांवर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये . 

( तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्युपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये. 
( चार ) “ उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( पाच) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तत्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी 
साक्षांकन केल्याचेनिषन्न झाल्यास त्यांचेविरुध्द फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

परिशिष्ट 

पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी 
अ . क्र . 

सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


नगरपरिषद कोपरगाव 


बौध्दनगर, खडकी, कोपरगाव 


पवार संजय कारभारी 
जपे ताराबाई गणपत 
गिरमे दिपा वैभव 


कदम जनार्दन सुधाकर 
मोरे सपना भरत 
काले रेखा अनिल 
सोनवणे सुवर्णाविवेक 
वाजेविजय गोविंदराव 
बागुल योगेश तुळशीदास 
सातभाई ऐश्वर्या संजय 
शिलेदार प्रतिभा सुनिल 
पहाडे मंदार सुभाष 
शिंगाडेवर्षाप्रफुल्ल 


महादेव मंदिराजवळ , खडकी, कोपरगाव 
गिरमे वस्ती , जूना टाकळी रोड, कोपरगाव 
निवारा हाऊसिंग सोसायटी , कोपरगाव 
स्वामी समर्थ टॉवर्स, सप्तर्षी मळा, कोपरगाव 
कालेमळा, बाजरतळ, कोपरगाव 
स्टेशनरोड, बागुलवस्ती, कोपरगाव 
नगर-मनमाड रोड, कोपरगाव 
गजानन अपार्टमेंट, सप्तर्षी मळा, कोपरगाव 
कापडबाजार, कोपरगाव 
शिलेदार बिल्डिंग, शिवाजीनगर , कोपरगाव 
टिळकनगर , कोपरगाव 


सुभाषनगर , धारगावरोड , कोपरगाव 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५ - ३१ , २०१८ / माघ ५ - ११ , शके १९३९ 

परिशिष्ट – चालू 
अ. क्र . 

सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


नगरपरिषद कोपरगाव – चालू 


कुरेशी असिफ करीम 
पगारे संदिप सावळेराव 
आढाव मंगल बाळासाहेब 
बोरावके विरेन ज्ञानदेव 
वाकचौरे माधवी राजेंद्र 
कांबळे हर्षदा दिनेश 
निखाडे स्वप्निल शिवाजी 
कहार वर्षा हिरामण 
सय्यद मेहमूद मन्वरभाई 
खांडेकर शिवाजी आनंदा 
शेख सईदाबी मोहिद्दीन 
सोनवणे विद्या राजेंद्र 
पाठक रविंद्र नामदेव 
वायखिंडे भारती मनिल 
आव्हाड अनिल विनायक 


खाटीक गल्ली, कोपरगाव 
संजयनगर, दत्त मंदीराशेजारी, कोपरगाव 
कुलस्वामिनी, सुभद्रानगर , टाकळी रोड , कोपरगाव 
प्राजक्ता अपार्टमेंट परिसर , कोपरगाव 
श्रीरामचंद्र हाऊसिंग सोसायटी , कोपरगाव 
धारणगाव रस्ता, कोपरगाव 
फादरवाडी, साईनगर , कोपरगाव 
गांधीनगर , कोपरगाव 
गांधीनगर , कोपरगाव 
दत्तनगर , कोपरगाव 
दत्त मंदिराजवळ , कोपरगाव 
रेणुका सदन , कोपरगाव 
आदर्श चौक, दत्तनगर , कोपरगाव 
विवेकानंदनगर, कोपरगाव 
मोहनीराजनगर , कोपरगाव 


विश्वजित माने , 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 


अहमदनगर, १० जानेवारी २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


